स्थायी अग्रीम रकमेत वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थाअमं २०२२/प्र.क्र.०१/२२/लेखाशाखा 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २२ ऑगस्ट, २०२२. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.स्थाअमं २००८/ (१४/०८) / लेखाशाखा, 
दि.३१.०३.२००८. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः मआख २०११/ प्र.क्र.१९ / २०११/ विनियम, दि.१६.०३.२०१२. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः मआख २०११ / प्र.क्र.१९/ २०११/ विनियम, दि.०८.०५.२०१४. 


शासन निर्णय:- 


शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च, २००८ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी स्थायी अग्रीम म्हणून 
रु.२५००/-(अक्षरी दोन हजार पाचशे मात्र) ची रक्‍कम मंजूर करण्यात आली आहे. सदर स्थायी SAMA रकमेत 
सुधारणा करुन रु.२५००/- वरून रु.५०००/- (अक्षरी पाच हजार मात्र) पर्यंत वाढविण्यास शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र आकस्मित खर्च नियम - १६९५ मधील नियम क्र.५६ मधील तरतूदी अनुसार व 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.मआख २०११ / प्र.क्र.१९/ २०११/ विनियम, दि.१६ मार्च, २०१२ व क्र.मआख २०११ 
/ प्र.क्र.१९/ २०११/ विनियम, दि.०८ मे, २०१४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२२१२०७१७२१२१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN 


KARPATE 
Date: 2022.08.22 12:12:01 +05'30' 
(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
२. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, प्रशा-१/ नोंदणीशाखा, 
६. निवडनस्ती, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (लेखा शाखा). 


